“उद्योग अधिकारी (प्रशासन), गट-ब” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.४६/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत,मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ मे, २०२४ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. २१.१०.२०११ 
२)उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/ ज्ये.सू./ उ.अ.प्र.गट-अ)/२०२४/ओ- 
२४२, दि.२७.०२.२०२४ 
३) शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.४६/उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२४ 
४) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./ SH (प्र) (गट-ब)/२०२४ 
/ओ-३७२, दि.२८.०३.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 
उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखाळील उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी 


(प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ ते दिनांक ३१.१२.२०२३ या 
कालावधीतील दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. तद्नंतर उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याच्या 
अनुषंगाने प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर तात्पुरती जेष्ठतासूचीत समाविष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
सादर केलेले निवेदन लक्षात घेवून “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ 


रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट -तीन मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल 


करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२ ३/प्र.क्र.४ ६/उद्योग- ३ 


a. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०३१२०२५७०६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHASHANK 
TUKARAM CHAVAN 


(21h चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२) संबंधित अधिकारी - (द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.४६/उद्योग-३ 


परिशिष्ट-तीन 


दरवर्षी ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याचा विहित नमूना (नियम-५) 


१. संवर्गाचे नाव : उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब) 
२. वेतन श्रेणी : एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
३. दि. 09 जानेवारी २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीतील कार्यरत अधिकारी) 


अ.क्र. | नियम ३ | शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक ' प्रवर्ग नियम ३ (२) । ज्येष्ठतेचा  ।सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | aT 
(२) () | अधिका-याचे नाव | पदावर (अ) अनुसार | दिनांक दिनांक अर्हता 
अनुसार नियुक्तीचा संवर्गात 
ज्येष्ठता मार्ग प्रत्यक्ष रुजू 
क्रमांक दिनांक 
(१ |२ ३ fe |५ & [७ |८ ९ 1१ |११ | 
१ दि श्री. र.मा.सुतार । पदोन्नती | ३०.०५.१९६८ | इ.मा.व. | २२.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ | ३१.०५.२०२६ | एच.एस.सी | उ.ऊ. काव ख. विभाग 
(वैध) शासन आदेठा 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 
२ २ श्रीमती स्वाती पदोन्नती । ११.०७.१९७० | खुला २१.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ | ३१.०७.२०२८ | बी. कॉम. ।उ.ऊ. काव ख. विभाग 
कि. लवणे शासन आदेशा 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 
३ ३ श्री. LHS पदोन्नती ०१.०६.१९६९ | अ.ज. ०२.०५.२०२२ | २८.०४.२०२२ | ३१.०५.२०२७ | एच.एस.सी | उ.ऊ. काव ख. विभाग 
(वैध) शासन आदेशा 
दि.१८.०४.२०२२ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 
8 | MMA. कनाके | पदोन्नती । २९.०१.१९७३ | अ.ज. ०६.११.२०२३ | ०६.११.२०२३ | 39.09.2039 | एस.एस.सी | उ.ऊ. काव ख. विभाग 
(वैध) शासन आदेशा 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.४६/उद्योग-३ 


उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 


५ 


श्री. सं.च.पाटील 


२८.१०.१९७२ 


93.99.2023 


90.99.2023 


39.90.2034 


एस.एस.सी 


उ.ऊ. काव ख. विभाग 
शासन आदेठा 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 


श्री. मु.वि.सप्रे 


पदोन्नती 


94.02.9893 


खुला 


२०.११.२०२२ 


90.99.2023 


39.02.2034 


बी.कॉम. 


उ.ऊ. काव ख. विभाग 
शासन आदेशा 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 


श्री. ना.के. 
गायकवाड 


पदोन्नती 


०१.०६.१९६६ 


अ.जा. 
(वैध) 


२१.११.२०२२ 


90.99.2023 


39.04.2028 


एस.एस.सी 


उ.ऊ. काव ख. विभाग 
शासन आदेशा 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 


श्री. ठा.गो.गौड 


पदोन्नती 


१२.०२.१९६७ 


खुला 


90.99.2023 


90.99.2023 


२८.०२.२०२५ 


उ.ऊ. काव ख. विभाग 
शासन आदेठा 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 


श्री.ग.दि.पारसकर 


पदोन्नती 


०४.०९.१९७२ 


खुला 


23.99.2023 


23.99.2023 


30.08.2030 


बी.कॉम 


उ.ऊ. काव ख. विभाग 
शासन आदेठा 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन), 
गट-ब पदावर पदोन्नती 


SHASHANK TUKARAM 


CHAVAN 


(ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


